कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावत असतांना कोरोना 
विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
कुटूंबियांना सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 

कै. अरविंद दौलत हिरे,नायब तहसिलदार. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.अनुदा-२०२३/प्र.क्र.५४/ई-९ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 39 ऑगस्ट, २०२३ 
संदर्भ :- (१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.४/ व्यय-९, दि.२९/०५/२०२०, 
दि.१४/१०/२०२० व दि.१४/०५/२०२१. 
(२) जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचे पत्र क्र.टंचाई-३/कावि/२०२३/७/५१/३७२, 
दि.२८/०३/२०२३. 


शासन ज्ञापन :- 

वित्त विभागाने अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावतांना कोव्हिड- 
१९ विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू होणार्‍या कर्मचार्‍यांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य लागू करण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील नायब तहसिलदार निवडणूक, तहसिल 
कार्यालय जामनेर, जि.जळगांव यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेले कै.अरविंद दौळत हिरे, नायब 
तहसिलदार यांचा कोव्हिड-१९ संबंधित कर्तव्य पार पाडतांना कोरोना विषाणू संसर्गाने दिनांक २६/०४/२०२१ 
रोजी मृत्यू झाला आहे. 


३. जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी दिवंगत अरविंद दौलत हिरे, नायब तहसिलदार यांच्या कुटूंबियांना 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४/व्यय-९, दिनांक २९/०५/२०२० अनुसार 
रू.५०,००,०००/- (अक्षरी रूपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सानुग्रह सहाय्य मंजूरीचा प्रस्ताव 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये सादर केला आहे. 

४. के.अरविंद दौलत हिरे, नायब तहसिलदार हे “कोव्हिड-१९” च्या सार्वत्रिक साथीच्या अनुषंगाने 
“प्रतिबंध* करण्याचे कर्तव्य बजावत होते आणि ते मृत्यूच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवसांच्या काळात कर्तव्यावर 
हजर होते असे जिल्हाधिकारी, जळगांव यांनी प्रमाणित केले आहे. 


५. तसेच कै.अरविंद दौलत हिरे, नायब तहसिलदार यांचा मृत्यू हा “कोव्हिड-१९” या विषाणूशी संबंधित 
आहे, असे संबंधित गोल्डसिटी हॉस्पीटल जळगांव, जि.जळगांव यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः अनुदा-२०२३/प्र.क्र.५४/ई-९ 


६. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, जळगांव यांच्या अधिपत्याखालील नायब तहसिलदार निवडणूक, तहसिल 
कार्यालय जामनेर, जि.जळगांव यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी कै.अरविंद दौलत हिरे, नायब 
तहसिलदार यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / कायदेशीर वारसास रू.५०,००,०००/- (अक्षरी रूपये पन्नास लक्ष 
फक्त) इतकी रक्कम सानुग्रह सहाय्य म्हणून प्रदान करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत प्रस्तावावरील खर्च खाली नमूद लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


“मागणी क्र.सी.१, २०५३ - जिल्हा प्रशासन ०९४, इतर आस्थापना (०१) (०२) विभागीय आयुक्‍त नाशिक 
(अनिवार्य) २०५३ ०१७१ या लेखाशिर्षाखालील १३- “कार्यालयीन खर्च ” 


त्याकरीता विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
6. सदर शासन ज्ञापन, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०९०४१३०३०८३११९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
5 A N TO S H AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e1 1 1cd4ca87dbe700ee92d0e 1 b3fd993c8b0952a368 


e400ed2af72cb5dd990c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385 D86F23914275B4 
£2B1125F6E74E6A1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA 
GAWI 


(संतोष वि. गावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

(9) मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

(२) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

(3) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

(४ महालेखापाल (लेखा व हकदारी / लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

(५) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

(६) तहसिलदार, जामनेर जि.जळगांव. 

(७ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

(८) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई . 

(९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 
(१०) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(११) कार्यासन अधिकारी (व्यय-९ / अर्थसंकल्प-६), वित्त विभाग, मुंबई. 
(१२) दिवंगत अरविंद दौलत हिरे, नायब तहसिलदार यांचे कुटुंबीय (जिल्हाधिकारी, जळगांव यांचेमार्फत). 
(१३) निवडनस्ती (कार्यासन ई-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


